महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाच्या कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित), 
गट-क व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाच्या 
५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी सेवेचे ३० वर्षे 
पूर्ण झाल्यानंतर शासन सेवेत राहण्याची 
पात्रापात्रता अजमावण्यासाठी करावयाच्या 
पुनर्विलोकनासाठी समितीची पुनर्रचना 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती २०२१/प्र.क्र.०८/आस्था-२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४.०३.२०२१ 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र : एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १०.०६.२०१९. 
२) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळाचे क्र.विनिमं-२०२०/अधि /कर्म/ 
पुनर्विलोकन/आस्था/७९४, दि.१७.१२.२०२० चे पत्र 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम, १०(४) व ६५ च्या अनुषंगाने शासनाच्या सेवेतील 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण झाल्यावर सेवेत 
राहण्याची पात्रअपात्रता विहित निकषानुसार अजमावणे या शासनाच्या पुनर्विलोकनविषयक धोरणानुसार मराठी 
भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ या कार्यालयातील 
पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे पुनर्विळोकन 
करून शिफारस करण्यासाठी वरील संदर्भ १ येथील शासनाच्या धोरणास अनुसरुन खालीलप्रमाणे समितीची 
पुनर्रचना करण्यात येत आहे. 


१ | सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ अध्यक्ष 
२ | मराठी भाषा विभागातील संबंधित विषयाचे अवर सचिव सदस्य 
३ | भाषा उपसंचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय सदस्य 
४ | सहाय्यक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक : समिती २०२१/प्र.क्र.०८/आस्था-२ 

वरील समितीचे कामकाज शासनाने पुनर्विलोकनाबाबत विहित केलेल्या निकषांनुसार राहील. 

सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३/२०२१/कार्या-१५, 
दि.०२.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०४१५३७५३४०३३ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANGESH PARSHURAM 

KUDTARKAR 

M A N G E S H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52bcc5e18003505¢69802475fe3722 
0a367d934681b77434d33db31221536f5f, 
postalCode=400032, 

PARSHURAM fxn 
serialNumber=4617454bcdcbb2c4f872703bd 
57b i caefd713ba9906a05d21de7a85 1 Baff65c 
9, ou=MARATHI LANGUAGE, 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=MANGESH PARSHURAM KUDTARKAR 
Date: 2021.03.04 15:54:55 +05'30' 


(मं. प. कुडतरकर) 


कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१. मा.मंत्री,मराठी भाषा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, मराठी भाषा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव,मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहाय्य्क, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 
६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ,मुंबई. 
भाषा उपसंचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / का.क्र.१५, मंत्रालय, मुंबई. 
. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


